सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र. ४] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ -३१ , २०१८ : माघ ५-११, शके १९३९ [ पृष्ठे २४ , किंमत : ०. ०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार -अ , चार -ब व १४१ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत । 
त्याच्याव्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १४९ 
असलेले नियम व आदेश . 

१५० 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१६४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ? 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत त 
समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


CORRIGENDUM 


Law and Judiciary Department, 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, 

Mantralaya , Mumbai-400032 
Dated : 10th January, 2018 . 


In the notification bearing No. SPP - 2016 /U .O . R . 19 / 
D - XIV dated , 31st December, 2017 , in Para 1 for the words 
“ Special Case bearing No. 12 /2016 ” be read as “ Special 
Case bearing No. 28 /2015 alongwith Special Case bearing 
No . 12/ 2016 ". 


Corrigendum - No. SPP -2016 /U .O .R . 19 /D -XIV 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Read : Government Notification NO . SPP - 1017 /U .O . R . 

29/ D -XIV, dated 31st December ,2017. 


R. V. Chavan, 
Section Officer, Law and Judiciary Department. 


औ . भाग १ - ४ 


१४१ 


१४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ : माघ ५-११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


नगर विकास विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 


ब ) शासनाने मंजूर केलेनुसार उक्त ११ द्रुतगती प्रादेशिक योजना 
मंजूरीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एक 
महिन्याच्या कालावधीनंतर अंमलात येईल व यास अंतिम प्रादेशिक योजना 
असे संबोधिले जाईल . 

सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनासाठी शासन वेबसाईट 
www. maharashtra. gov.in. ( कायदे व नियम ) वर देखील उपलब्ध आहे. 


क्रमांक - टिपीएस-१८१६/९९४/ प्र. क .५१६/ १६/ नवि-१३:- ज्याअर्थी, प्रदेशातील 
जमिनींचा वापर आणि विकास यांचेनियोजन व नियमावलीसाठी प्रादेशिक 
नियोजन मंडळ गठीत करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ व ) । 
( यापुढे उक्त अधिनियम असे उल्लेखिलेला ) मध्ये तरतूदी नमूद आहेत ; 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 
१ जानेवारी २०१८ 

संजय सावजी , 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३ च्या उपकलम ( १ ) व 
( २ ) मधील शक्तींचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने परिशिष्ट - अ मध्ये 
नमूद केलेल्या जिल्हयाच्या संपूर्ण महसूली क्षेत्रासाठी प्रदेशाची ( यापुढे 
उक्त प्रदेश असा उल्लेखिलेला ) स्थापना केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ४ उप कलम ( १ ) 
मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने सुनियोजित प्रादेशिक योजना 
तयार करण्यासाठी परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केलेल्या उक्त प्रदेशाच्या 
क्षेत्राकरिता प्रादेशिक नियोजन मंडळ ( यापुढे उक्त प्रादेशिक नियोजन 
मंडळ असे उल्लेखिलेले ) स्थापन केले आहे; 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
MANTRALAYA ,MUMBAI- 32 

Dated: 1/ 1/ 2018 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने , उक्त प्रदेशाचे 
सर्व्हेक्षण करुन , उक्त प्रदेशाचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि 
प्रारुप प्रादेशिक योजना ( यापुढे उक्त ११द्रुतगती प्रादेशिक योजना असे 
उल्लेखिलेली ) तयार करुन नागरिकांकडून सूचना/ आक्षेप / हरकती 
मागविणेसाठी उक्त अधिनियमातील कलम १६ चे उप कलम ( १ ) मधील 
तरतूदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकास प्रसिध्द केली आहे ; 


No . TPS- 1816 / 994 / CR No - 516/ 16/ UD- 13 : - Whereas for 
the purpose of planning the development and use of land in 
the region , the Regional Plans are to be prepared under the 
provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक नियोजन मंडळाने, उक्त अधिनियमाचे 
कलम १० उप कलम (३ ) अन्वये गठीत केलेल्या प्रादेशिक नियोजन 
समितीचा उक्त योजने संबंधीचा अहवाल , सूचना आणि सादरीकरण 
विचारात घेऊन उक्त अधिनियमातील कलम १६ मधील तरतूदीनुसार 
उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये आवश्यक असे फेरबदल केलेली उक्त ११ 
द्रुतगती प्रादेशिक योजना प्रादेशिक नियोजन समितीचा अहवाल व नकाशे, 
आराखडे, दस्तऐवज, तक्ते इ . सह उक्त अधिनियमाचे कलम १५ उप 
कलम ( १ ) आणि कलम १६ उप कलम ( ४ ) मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट 
अ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास महाराष्ट्र शासनाकडेमंजूरीसाठी सादर 
केली आहे; 


And whereas, the Government of Maharashtra in 
exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and 
(2 ) of section 3 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) has constituted the Region for 
the preparation of a Regional Plan (hereinafter referred to as “ the 
said Region ” ) The date of notification and name of the said 
Region is as mentioned in Schedule- A ; 


And whereas , the Government of Maharashtra in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
4 of the said Act, has constituted the ” Regional Planning Board ” 
(hereinafter referred to as “ the said Board ” ) for preparation of 
the said proposed Regional Plan for the said Region as 
mentioned in Schedule - A ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक ती चौकशी करुन 
आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत 
करुन उक्त ११ द्रुतगती प्रारुप प्रादेशिक योजना सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
( परिशिष्ट -ब ) नमूद फेरबदलासह मंजूर करणेचे प्रस्तावित केले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १५ उपकलम ( १ ) व महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ नियम , १९६७ मधील नियम क्र .७ यामध्ये नमूद 
शक्तीचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे - 


And whereas, the said Board , for the said Region 
after carrying out the necessary surveys and preparing the 
existing -land -use Map of the said Region , prepared and 
published a Draft Regional Plan of the said Region 
(hereinafter referred to as “ the said Draft Regional Plan ” ) 
in accordance with provisions of sub -section ( 1 ) of section 
16 of the said Act, and a notice to that effect was published 
in the Maharashtra Government Gazette ; 


अ) परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद उक्त प्रदेशांच्या उक्त प्रादेशिक नियोजन 
मंडळाने सादर केलेल्या उक्त ११ द्रुतगती प्रादेशिक योजनांना सोबतच्या 
परिशिष्ट- ब मध्ये नमूद फेरबदलासह मंजूरी देण्यात येत आहे . 


And whereas , the said Board for the said Region after 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८:माघ ५-११ , शके १९३९ 


१४३ 


referred to as “ the said Rules ” ) and all other powers enabling it 
in thatbehalf , the Government of Maharashtra hereby; 


considering the report of the Regional Planning Committee 
appointed by it under sub - section ( 3) of section 10 of the said 
Act, for the purpose of hearing any suggestions and 
objections received in respect of the said Draft Regional Plan , 
Modified the said Draft Regional Plan in accordance with the 
provisions of section 16 of the said Act and submitted such 
modified Draft Regional Plan together with the Report of the 
Regional Planning Committee and connected documents , Plans, 
Maps Charts and Report for approval to the Government 
on dates mentioned in Schedule - A under sub -section (1 ) of 
section 15 and sub -section (4 ) of section 16 of the said Act 
Region (hereinafter referred to as “ the said 11 express Draft 
Regional Plans” ); 


(a ) Accord sanctions to the said 11 express Regional 
Plans for the said Region as mention in Schedule A along 
with Development Control and Promotion Regulations 
submitted with certain Modifications as specified in 
Schedule - B appended hereto . Reset of the Regulations 
and special provisions are sanctioned as submitted ; 


(b ) Fixes the date after one month of the Publication of 
this Notification in the Maharashtra Government Gazette to 
be the date on which the said sanction to the “ Final Regional 
Plan of the said Region .” shall come into force . 


This Notification shall also be published on the 
Government web - site at www .maharashtra . gov . in . 
( कायदे व नियम ) as well as onthe website of Directorate 
of Town Planning www .dtp .maharashtra . gov. in 


And whereas the Goverment of Maharashtra now 
considers it expedient to approve the said 11 express 
Draft Regional Plan along with the Development Control 
Regulations as submitted by the Regional Planning Board 
for the said Region with certain Modifications, 
specified in Schedule - B appended hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1)of section 15 of the said Act and rule 7 of the 
Maharashtra Regional Planning Board Rules, 1967 (hereinafter 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 
1 January 2018 

Sanjay Balkrishna Saoji, 
Deputy Secretary to Government. 


परिशिष्ट - अ 

Schedule - A 
(Accompanied with the Government Notification No . TPS - 1816 /994 /CR No .516 / 16 /UD - 13, dated 01/ 1 /2018 ) 


Sr. 


Name of the 

Division 


Name of the 

Region 


Constitution of 

Region 


Constitution of 

Regional 
Planning Board 


| Date of publica - 

tion of Draft 
Regional Plan 


Date of submission 
of Draft Regional 
Plan to Govern 

ment 
07 /8 / 2017 


Wardha 


08 / 3 / 2017 


Government 


Government 


Nagpur 
Division 


Bhandara 


14 / 3 /2017 


07 / 8 / 2017 


Notification No . 


Notification No . 


Gondia 


03/ 3 /2017 


07 /8 /2017 


TPS - 1816 /9941 


TPS - 1816 /994 / 


Dhule 


23 /2 /2017 


05 /7 /2017 


Nashik 
Division 


CR -516 / 16 / 


CR -516 /16 /RP 


Nandurbar 


04 / 3 /2017 


Board /UD - 13 , 


Region /UD - 13, 


18 /7 /2017 
05 / 8 /2017 


Parbhani 


09/ 3 / 2017 


Aurangabad 
Division 


Beed 


Dated 14 / 7 /2016 


Dated 15 /7/2016 


09 / 3 /2017 


14 /7 /2017 


Hingoli 
Usmanabad 


09 /3 /2017 


15 /7 /2017 


01 / 3 / 2017 


14 /7 /2017 


Yavatmal 


15 /3 / 2017 


05 /8 /2017 


Amravati 
Division 


Buldhana 


17 / 3 / 2017 


04 /8 /2017 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Sanjay Saoji, 
Deputy Secretary to Government. 


988 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१ , २०१८:माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट- ब 
Schedule - B 


(Accompanied with the Government Notification No. TPS - 1816 /994 /CR No.516 /UD - 13 , dated 01/ 1/ 2018 ). 
Development Control & Promotion Regulations for Regional existing road having width 18 .00 mt. and above. 
Plan Area in Maharashtra Sanctioned by the Government 

b ) Two star and above category hotels shall be permissible 
vide Notification No . TPS -1812 / 157 /CR -71/12 Reconstruction 

on Major District Road and above. Also this amenity is 
No. 34 / 12 / RP /UD - 13 , dated 21/ 11 /2013 along with 

allowed on existing road having width 18 .00 mt. and above . 
modifications sanctioned by Government from timeto time 
shall be applicable. Also , Clarification given by the Director 

c ) Rest of the condition as per respective Regulation as 
of Town Planning, Maharashtra State, Pune under the 

mentioned in Annexure - I. 
Provision of Section 46 in respect of some regulations shall M2 - The Regulation in respect of IndustrialUse allowed 
also be applicable . In addition to this, Special Regulations in Agriculture / No Development Zone as mention in 
mentioned in Annexure-I and Annexure -2 of the report shall Annexure - I is sanction subject to the following 
also be sanction subject to the following modification : modification : 
A ) Following modifications are sanctioned in respective 

a ) In the Regulation of Industrial use allowed in Agriculture 
Regulation mention in Annexure - 1 : 

/ No Development Zone , the term bonafide industries shall 
M 1 - The Regulation in respect of Integrated way side 

include any service industries, agro based industries which 
amentities and Star Category Hotels allowed in Agriculture 

are as it is permissible in Industrial Zone . 
/ No Development Zone as mention in Annexure- I is 

b ) In the Regulation of Industrial use allowed in Agriculture / 
sanction subject to the following modifications : 

No Development Zone, the basic FSI shall be considered as 
a ) Integrated way side amenities shall be allowed on Major 

0 . 20 Considering this the additional FSI shall be granted as 
District Road and above . Also this amenity is allowed on 

mentioned below : 


Width of road abutting the Plot of land 


Additional FSI 


Maximum Permissible 


FSI 


0 .60 


0 . 80 


Road having width of 12.00 mt. but less than 18 .00 mt. 
Road having width of 18 .00 mt. and above. 


0 .80 


1.00 


ANNEXURE -2 


c ) Rest of the condition as per respective Regulation as 
mentioned in Annexure -I. 

M 3 - Mobile Tower Policy - Regulations for setting 
up of Telecommunication Cell Site(s) / Base Station (s) in 
installation of the equipment for Telecommunication Network 
in the State of Maharashtra as mentioned in Annexure - I shall 
be as per the policy sanctioned for other Regional Plan vide 
Notification No . TPS - 1810 / 1975 /CR New 65/12 /RP /UD - 13 , 
dated 4 /3 /2014 . 

M 4 - Special Township Policy - Regulation for 
development of Integrated Township Policy in the State of 
Maharashtra as mentioned in Annexure -I is replaced and 
shall be as per the policy sanctioned for the Regional Plan 
vide Notification No. TPS - 1816 /CR - 368 / 15 / 20 (4 ) /UD - 13 , 
dated 9 / 11 /2016 . 

B ) Following modifications are sanctioned in 
respective Regulation mentioned in Annexure - 2 : 

Annexure- 2 in respect of special regulation of the 
report is replaced with the following revised Annexure - 2 . 


special Regulations 
M 5 - Following Regulation No 6 . 9 is added after 
existing regulation no 6 . 8 : 

6 .9 - Solid Waste Disposal shall be the responsibility of 
owner/developer and condition to that effect shall be incorporated 
in development permission to achieve zero discharge. 

M6 - Regulation No . 13.3 .11 regarding Amenity Space 
is replaced by following regulation : 

Provision for Amenity Space 

a ) In Residential layout or sub -division of land more 
than 0 .4 ha. ( excluding the area under R .P . roads or road 
widening) in area or subdivision under Group Housing 
Scheme, an area admeasuring not less than 10 % of the total 
area of the land , shall be reserved , in addition to 10 % area 
required as open space in layout or subdivision , for Amenity 
Space. 

b ) Following users shall be permissible in the Amenity 
Space 1) Educational facilities, 2 ) Recreational facilities like 
play ground , garden , park , childern s play ground , Sports com 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८:माघ ५- ११ , शके १९३९ 


१४५ 


Provided that, the amenity spaces which are earmarked 
in the layout tentatively or finally sanctioned earlier and not 
developed so far, may also be allowed to be developed as 
mentioned in this regulation . 

Provided that such amenity space shall not be required 
in case of permission governed under I to R Regulation No . 
22 .4 .2 . 1 (v ) 

Provided further that where provisions in the Regional 
Plan or Zone Plan or any other plan has a provision of amenity 
space more that what is stipulated in this regulation , then 
amenity space as required under such plan shall prevail and 
in that case amenity space as per this regulation shall not be 
required . 


Dn 


M 7 - Following new uses are permissible in 
Agriculture/ No Development Zone - 

a) Roads & Bridges, Railways, Ropeway, Underground 
pipelines, Cables & like purposes in any Zone . If any road 
| ring road / express way declare by the State or Central 
Highway Authority , the alignment of such declared road shall 
deemed to be the part of the Regional Plan and for this procedure 
under Section 20 of MRTP Act, 1966 is not necessary. 


plex , Stadium , Club House etc . 3 ) Multipurpose hall , 4 ) 
Convention Centers, 5 ) Cultural Centers, 6 ) Post offices, 7 ) 
Library, 8) Dispensary ,Maternity Home, Hospital, 9 ) Police 
Station , 10 ) Fire Brigade, etc. 11) Parking 12 ) Additional 
Public utility users with the permission of Director of Town 
Planning 

c ) Amenity spaces may be developed by Collector / 
Future Planning Authority / Land owner / Developer subject 
to following : 

Development of amenity space may be carried out by 
the Authority, or the owner may be allowed to develop the 
same for the amenities as per priorities mentioned here in 
below , if allowed to do so by the respective Authority. 

The priority for development of particuler amenity in 
particuler Residential area shall be decided by the Authority. 
If the Respective Authority is of the opinion that the amenity 
space is required to be develep for Playground,Garden , Park , 
Primary School, Hospital, Dispensary, Fire Brigade Station , 
Police Station , Parking and like other services, etc . then , such 
amenity space shall be handed over to the respective 
Authority and the Authority shall develop for the said purpose . 
If the Respective Authority is of the opinion that , the amenity 
space is not required for above mentioned purposes then on 
satisfaction that the proposal is in public interest he may 
allow the owner to develop the same for the other amenities 
mentioned in this regulation . 

Provided that, it shall not be necessary to provide such 
Amenity space , if the land is proposed to be developed for IT 
or ITES users only and having area upto 2 .00 Hectare. 

Provided further that, if the amenity space is less that 
200sq.m . in area and not suitable for creation of amenity , 
then , Respective Authority may instead of open land insist 
for amenity space in the from of built up area equal to 50 % 
of amenity space as decided by the Authority. This built up 
amenity space preferable on ground floor and to be used by 
the general public as per the termsand conditions decided by 
the Authority . 

Provided further that, this regulation shall not be 
applicable where entire development permission is for 
amenities specified in definition of amenity space . 

Provided further that, this regulation shall not be 
applicable for revision of earlier sanctioned valid 
development permissions granted under the regulations 
in force prior to these regulations, where no such amenity space 
is provided in earlier sanctioned development permission. 

However, if some amenity space is provided in the 
earlier permission , than quantum of such amenity space in 
the revise permission - 

i) shall be limited to the area provided in earlier 
permission . 


No. 


11 


Up to 


2 


b ) All Projects of public interest undertaken by Central 
and State Government, bodies or public authorities controlled 
by the Government. 

c) The layout already approved/development permission 
already granted which are valid as per the provisions of DCR , 
shall be entitled for development subject to use and FSI of 
respective use of earlier permission . 

d ) Residential Development adjacent to Gaothan in 
Rural area - 

The Residential Development along the periphery of 
Gaothan boundary shall be permissible as per the criteria given 
below 
Sr. Category of Village (Popu - Development 

lations as per letest census) allowed 
Up to 5000 

500 M 
Above 5000 and upto 10000 750 M 
3 Above 10000 

1000 M 
Note :- The population shall be considered as per the 
latest census. 

Such development may be permitted on payment of 
premium of the total area of land . Such premium shall be 
calculated considering 15 % rate of the said land is prescribed 
in the Annual Statement of Rates of the year granting such 
developments . Such premium shall be deposited in the 
concerned Authority /Branch Office of the Town Planning 
Department for crediting the same into the Government Treasury . 
Such premium charges shall be recovered at the time of 
tentative approval of the Development permission . 

Provided that, where more than 50 % of area of the 
Survey Number/ Gat Number is covered within the above 
peripheral distance then the remaining whole of such Survey 
number/Gat number within onw ownership shall be considered 
for development on payment of premium as above . 


ii) shall notbe reduced even though area of such amenity 
space is more than what is specified in this regulation . 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


Where tentative development permission is already 
granted before publication of Regional plan and final approval 
is yet to be granted , then in such cases premium charges shall 
not be recovered at the time of final approval. 

Provided also that for the areas which are converted 
into Municiapal Councils / Nagar Panchayat within the 
Regional Plan (under the provision of Maharashtra Municipal 
Council , Nagarpanchayat and Industrial Township Act, 
1965), such premium shall be calculated considering 5 % 
rate of the said land as prescribed in the Annual Statement 
of Rates of the year while granting such residential 
develooment (without considering the guidelines therein ). 
Out of this premium , 50 % premium shall be deposited with 
the concerned Planning Authority and remaining 50 % shall 
be deposited in the local branch office of Town Planning. 

However such development should not be permitted 
on lands which deserve preservation or protection from 
Environment considerations viz . Hills and Hill tops and 
whithin the required Buffer Zone / prohibited Zone from river, 
lakes and reservoirs of minor and major project of water 
resource department. 

Provided further that, this regulation shall also be 
applicable for villages which are covered in growth center/ 
peripheral plan area till such growth center/peripheral plans 
are prepared and published . For the villages for which 
growth center/ peripheral plans are prepared and published, 
this regulation shall not be applicable . 

Provided also that this regulation shall also be 
applicable to all declared / Notified Gaothan under MLRC 
irrespective of its position shown on Regional Plan or not. 

e ) Residential Development along National & State 
Highways 

Residential Development or development as otherwise 
Permissible in Residential Zone,may be permitted within 300 
mt. distance , to be measured from center line of road , along 
National & State Highways, subject to payment of premium 
of the total area of land . Such premium shall be calculated 
considering 30 % rate of the said land as preseribed in the 
Annual Statement of Rates of the year granting such 
developments. Such premium shall be deposited in the 
concerned Authority /Branch Office of the Town Planning 
Department for erediting the same into the Government 
Treasury. 

( This provision is kept in Abeyance ) 
f) Development in Gairan Lands/ Government Lands 

Developments/ Construction in Gairan Lands/ 
Government Lands is permissible for any public 
purpose for Central & State Government/ Departments 
Projects including rehabilitation in any Zone. In such 
cases FSI shall be as applicable for PSP Zone . 

Note. The premium charges mentioned in the above 
regulation shall not be applicable , if the work is undertaken 
by Central or State Govt. or public authorities controlled by 


g ) Regulations for development of tourism and 
hospitality services under Community Nation Conservation 
around wildlife sanctuaries and national parks. 

Government in Urban Development Department vide 
Resolution No . TPS - 1816 /CR -563/ 16 /Section - 20 ( 4 ) /UD - 13 
dated 20 /9 / 2017 has granted final sanction to this Policy. The 
finally sanctioned Policy is as under 

Applicability - These regulations shall apply to the privately 
owned (not applicable to forest land) lands falling in Agriculture/ 
No Development Zone situated within 5 km distance from the 
boundaries of wildlife sanctuaries and national parks in the State 
of Maharashtra. The Provisions of existing Regional Plans/ 
Development Plans will prevail over these regulations, wherever 
lands are earmarked for urbanisable zones in such plans. 

Regulation - For the lands situated within 5 km distance 
(or up a limit of notified ecosensitive zone,whichever is more) 
from the boundaries of widlife sanctuaries and national parks, 
if the land woner applies for development permission , for 
development of eco -tourism , nature tourism , adventure 
tourism , same may be allowed ; provided the land under 
consideration has minimum area of one hectare in 
contiguous manner. 

Permissible users and built up area 

The users permissible in Agricultural Zone/ No 
Development Zone area shall be as follows : 

a ) Agriculture , Farming , development of wild animal 
shelters, plantation and allied uses. 

b ) Tourist homes , Resorts , Hotels etc . with Rooms/ 
suites, support areas for reception , kitchen , utility services 
etc . along with ancillary structures like covered parking , 
Watchman s quarter, guard cabin , landscape elements , and 
only one observation tower per tourist resort up to the height 
of 15 mt. with platform area up to 10 sq .mt. in permanent/ 
semi-permanent structural components . 

The norms for buildings will be as follows 

i) The construction activities shall be as per Zonal 
Master Plan of the concerned protected area . 

ii ) The maximum permissible total built up area shall not 
exceed 10 % of gross area with only G + 1 structure having height 
not more than 9 mt. and it should blend with surrounding. 

iii) The Fencing/ fortification may be permissible for 
only 10 % of total land area around built up structures in the 
form of chain link without masonry walls thereby keeping the 
remaining area free for movement of wildife . 

iv ) Tourism infrastructure must conform to environment 
friendly, low height, aesthetic architecture , natural cross 
ventilation ; no use of asbestos , no air pollution , minimum 
outdoor lighting and merging with the surrounding landscape . 
They should generate at least 50 % of their total energy and 
fuel requirement from non -conventional energy sources like 
solar and biogas , etc. 

v) The owner shall establish effective sewage disposal 
and recycling system during the construction and operational 
phase of the development. No 1 ltr. of sewage shall go into 
the natural. stream . 


it. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


१४७ 


If in cases, where lack of compliance is observed , the 
concerned authority should issue a notice to the resort owner / 
operator for corrective action within 15 days , failing to do so 
or having not been satisfied with the action taken or reply / 
justification received , any decision to shut down the unit may 
be taken , by the respective authority. 

vi) The owner shall establish effective systems for col 
lection , segregation , composting and /or reuse of different 
types of solid waste collected during the construction and 
operational phase of the development. 

vii ) The plastic components used within the area shall 
be recycled ; failing which the resort shall be closed down 
withing 48 hours. 

viii) Natural streams/ slopes/ terrain shall be kept as it 
is, except for the built -up area . 

ix ) On the area other than 10 % area , only local trees 
shall be planted and only natural vegetation shall be allowed . 

x ) For the development of such type already taken place , 
Condition no . ( iii) above shall be applicable retrospectively 
to the extent of restricting the fencing and keeping the re 
maining area free for movement of wildlife . 

xi) While allowing such development, principles given 
in the National Tiger Conservation Authority, New Delhi 
Notification No. 15 -31/ 2012 -NTCA , dated 15 / 10 / 2012 pub 
lished in the Gazette of India Ext. pt III S - 4 dated 8 / 11 /2012 
and Government ofMaharashtra as amended time to time shall 
be used as guidelines. 

xii ) All regulations prescribed in Eco -Sensitive Zone 
Notification of concerned National Park / Wildlife Sanctuary 
should be strictly followed and all clearances required Should 
be taken . 

h ) Film studios at appropriate location having ground 
floor structre only with the built up area not exceeding 12 .5 % 
of the gross plot area excluding Regional Plan road & any 
regional plan proposal with the condition that proper land 
scaping is done & trees are planted at the rate of 400 trees per 
hector. 


i) Mangal Karyalaya / Lawns 

a ) Minimum area for Mangal Karyalaya shall be 0 .40 
Hect with FSI of 0 .20 It may be permitted along with essen 
tial guest rooms, not exceeding 30 % of area of mangal 
Karayala . Area for Parking shall be 40 % of gross area , which 
shall be properly earmarked and bounded by bifurcating wall. 

b ) Lawns for ceremony shall be 0.80 Ha . with FSI of 
0 .20 Area for parking, shall be 40 % if gross area . 

c ) The plot shall abut on road having width of mini 
mum 15m . 

d ) Such user shall be allowed only on payment of pre 
mium at the rate of 10 % of the land rate as per ASR of the 
respective year. 

j) With the prior approval of the Authority / Collector, 
manufacturing of Fireworks/ Explosives and Storage of 
Magazine / Explisives may be permitted beyond 2 Km of 
Gaothan Settlement/Gaothan Boundary subject to No 
Objection Certificate from the ChiefController of Explosives. 
Also the conditions inposed regarding distance of existing 
and proposed development other than Gaothan from the site 
shall be mandatory to the concerned as specified by the 
Explosive Department. 

M 8 - The development in command area shall be 
permissible subject NOC and payment of restoration 
charges, of any to Irrigation Department. 

M 9 -Uses permissible in Forest Zone 

The development as may be required by the Ministry 
of Forests or is Authorities, as per their requirements , shall 
only be permissible on the lands owned & possessed by the 
Ministry / Department of Forest or its Authorities. 

M 10 - Uses Permissible in Defence Zone 

The developmentasmay be required by the Ministry of 
Defence or its Authorities, as per their requirements, shall only 
be permissible on the lands owned & possessed by the 
Ministry of Defence or its Authorities. 

M 11 - Width of Roads to be considered while granting 
Development Permissions - 


Sr. 


Category of Road 


Width 


Remarks 


No. 


1 


National Highways 


60 m . 


2 


State Highways 


45 m . 


Width inclusive of 12 .00 mt. wide 
Service Road on both sides. 
Width inclusive of 9 .00 mt. wide 
Service Road on both sides . 
No service road required . 

No service road required . 
| No service road required . 


Major of District Roads 
Other District Roads 
Road Village to Village 


24 m . 
18 m . 
15 m . 


Note : 


1) If the width of may existing road above is more than 
width specified in the table above , then the greater width shall 
prevail. 

2) The above widtths of road and service roads are 
subject to vary according to guidelined or circulars issured 
by the respective department time to time. 

3) The development permission along the above classified 
roads shall be granted considering the total width of Roads. 


M 12 - Area Specific Zones & Regulations - 

List of activities prohibited or to be regulated within 
the Eco -sensitive Zone shallbe governed by the Environment 
(Protection ) Act, 1986 . The boundaries of the designatted or 
Notified as Eco -sensitive Zone in respect of Bird Sanctuary , 
Wildlife Sanctuary and other project shall be as per the final 
notification issued under Environment (Protection ) Act, 1986 . 
All conditions regarding designations, development including 
Buffer Zone mentioned in respect Act shall be applicable . 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८: माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


M 13 - Draftsman s errors which are required to be 
corrected as per actual situation on site / or as per Survey 
Records, sanctioned layout etc . shall be corrected by the con 
cerned District Collector, after due verification and prior ap 
proval of concerned Divisional Joint Director of Town Plan 
ning. 


M 14 - Drafting errors if any regarding Private Lands 
shown by mitake in the restrictive zone such as defence zone, 
forest zone, command area etc. shall be corrected after due 
verificarions of record and situation on ground by the con 
cerned District Collector/ Authority with prior approval of 
Divisional Joint Director of Town Planning. 


In such case such Private Lands will be included in the 
adjacent zone. 


M 15 - Regulation for development around natural lake , 
along river and reservoir etc . 


Not with standing anything contained in these regulations, 
Development shall not be permitted on the lands falling within - 


a ) the belt of 200 m . from the edge of natural lakes ; 


b ) the belt of 30 m . from the edge of river along both 
the side, if HFL is not available . 


And if HFL is available then such 30 m . distance shall 
be measured from the HFL ; 


Washim , Yavatmal, Nanded 

i) Within the distance of 15 KM from the boundaryof 
the site, no New Railway line shall be proposed . 

ii) Within the distance of 5 KM from the boundaryof 
the site, no classified roads,MDR & above etc . shall be newly 
proposed & upgradation of existing roads will not be treated 
as new road . 

iii) Within the distance of 5 KM to 30 KM , from the 
boundaryof the site , no reciprocationg activity , requiring the 
use of sustained heavy equipments including mining, blasting 
or such other similar activities shall be allowed , requiring more 
than 20 HP Power. 

iv ) Within the distance of 15 KM from boundary of the 
site , no Power Plant Machinery, Rock crushers, Heavy 
Machinery, Wind Mill should be allowed. 

v) Within the distance 5 KM from boundary of site , no 
non reciprocating (rotating power plant machinery and 
industrialmachinery shall be allowed . 

vi) Within the distance 60 KM from boundary of site, 
no New Airport shall be proposed . 

Note : - Any more clarification or exemption or certain 
information is required , then permissions shall be referred to 
the LIGO - India authorities (at local office ) before final Grant 
of permission , The Development Control Regulations as 
amended from time to time, by the Department of Atomic 
Energy , Govt. of India , shall be applicable as it is for this 
LIGO - India Project. 

M 18 - Regarding committed Development - Any 
developmentpermission granted or any development proposal 
for which tentative or final approval has been recommended 
by the concerned Town Planning Office and is pending with 
the concerned Revenue Authority for demarcation or for final 
NA before publication of draft RP (Date of resolution of the 
RP Boards for the publication ) shall be continued to be valid 
for that respective purpose along with approved Floor Space 
Index . Provided that it shall be permissible for the owner to 
either continue with the permission in toto as per such earlier 
approval for that limited purpose under erstwhile regulation 
or apply for grant of revised permission under the new 
regulations .However, in such revision of cases, the premium 
if any shall not be applicable ; for the originally approved land 
use and FSI. 

M 19 - The Private or rental premises designated in 
Public -Semipublic Zone will continue to be in such Zone as 
long as public -Semipublic user exists . If such user is shifted 
or closed then the Authority shall allow development permis 
sion on such land considering adjoining predominant land use 
zone , after due verification and by an order in writing . 

M 20 - Existing boundaries of the establishments like 
MIDC ,NTPC Thermal Power Station , Defence Establishment, 
Reserved Forest etc . shall be corrected by the respective 
authority in consultation with the concerned Joint Director, 
Town Planning. If any private property is included within the 
PSP Zone / Forest Land Use Zone / Defence Zone and if the 
owner establish the individual ownership of land then the land 


c ) the belts of 500 m . from full reservoir levels of 
themedium and large reservoirs developed by the Water 
Resources Department; 


However, the above distances may be relaxed by the 
concerned authority subject to no objection certificate 
from the Irrigation Department and MPCB Department. 


M 16 - Regulation for development near historical / 
declared monuments 


a) The Restrictions for Development in the vicinity of 
the declared monuments as prescribed under the Ancient 
Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 
shall be observed . 


b ) The Restrictions for Development in the vicinity 
of the ancient monuments as prescribed under Ancient 
Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 
1960 shall be observed . 


M 17 - Area Specific Zones & Regulations - 
Following Regulations for Development purpose shall 
beapplicable for the areas affected by the LIGO project 
within Regional Plan of Hingoli, Jalna , Buldhana, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


१४९ 


use adjoining to such zone shall be assigned to piece of such 
land by the Authority in consulation with Divisional Joint 
Director , Town Planning. 

M 21 - Existing Features Shown on Regional Plan - The 
existing features shown on Regional Plan are indicative and 
stand modified on Regional Plan as per actual position .Merely 
mention of particular existing use on Regional Plan , shall not 
ber the owner from developmentpermission in that Zone .Also , 
the boundaries of s. no ., alignment of existing road / nala and 
other physical features of land shall be as per measurement 
plan of Land Records Department. 

___ M 22 - Growth Centres land Peripheral Plans - The 
Designated and proposed Growth Centres and the proposed 
peripheral areasmention in the respective Regional Plan report 
for which the details Planning proposals (zone Plans ) are to 
be prepared are sanctioned as submitted by the respective 
Regional Planning Board . The Director of Town Planning , 
Maharashtra State Pune is authorised to select the additional 
growth centre, if required , in addition to what is mentioned in 
respective Regional Plan . 

The detail planning proposals for the above proposed 
growth centres and peripheral areas are to be prepared , pub 
lished and submitted to the Director or Town Planning , 
Maharashtra State , Pune by the respective Planning Board 
under the provisions of MRTP Act, 1966 . The powers in re 
spect of sanctions to such Growth Centre and Peripheral Plans 
Under Section 15 ( 1 ) and 15 ( 2 ) of the said Act are delegated 
to Director of Town Planning,Maharashtra State , Pune vide 
Government Notification No. TPS - 1816 / 994 /CR -516 / 16 / 
Delegation of Powers / UD - 13 , dated 1/ 1/ 2018 . 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra, 


वेळेत उपलब्ध राहील - 

अ ) सहायक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार ( संबंधित 
जिल्ह्याचे). 

ब) जिल्हाधिकारी ( संबंधित जिल्ह्याचे) . 
क ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , ( संबंधित जिल्ह्याचे). 

मंजूर प्रादेशिक योजनेची प्रमाणित प्रत किंवा सदर मंजूर प्रादेशिक 
योजनेच्या प्रतीतील कोणत्याही भागाची प्रमाणित प्रत ही संबंधित जिल्ह्याचे 
सहायक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार यांच्या कार्यालयात 
लोकांना योग्य त्या किंमतीत विक्रीसाठी उपलब्ध राहील . 

वरीलप्रमाणे मंजूर केलेली प्रादेशिक योजना ही सदर प्रादेशिक 
योजना मंजूरीच्या अधिसुचनेच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीनंतर 
अंमलात येईल आणि या योजनेला संबंधित प्रदेशाची अंतिम प्रादेशिक 
योजना असे म्हणण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने , 

संजय सावजी , 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


SANJAY SAOJI , 
Deputy Secretary to Government. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
MANTRALAYA , MUMBAI- 32 

__ Dated: 1 /1 / 2018 
Notice under Section 17 of the Maharashtra Regional 

and Town Planning Act 1966 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No . TPS -1816/994/CR No. 516/ 16/16/ UD -13 :- Notice 
is hereby given that, the Regional Plan of the said Region as 
mentioned in Schedule - A has been approved by the 
Government of Maharashtra under its Notification No. TPS 
1816/994/CR No.516/16/ UD -13, dated 1/1/ 2018 under the 
provisions of Section 15 ( 1) of the Maharashtra Regional & 
Town Planning Act 1966; 

A copy of approved Final Regional Plan of the said 
region as sanctioned by the Government is available for 
inspection of the public during office hours on all working 
days in the office of the - 

(a ) Assistant Director of Town Planning / Town Planner 
of the district. 

(b ) Collector of the respective region . 

(c) Chief Executive Officer, Zilla Parishad of the 
respective region . 

A copy or copies thereof or any extract there from 
certified to be correct is available for sale to the public at 
reasonable prices in the office of the Assistant Director of 
Town Planning / Town Planner of the district. 

The Regional Plan of the said region as approved above 
shall come into force after sixty days from the date of sanction 
of this Notification and the same shall be called the “ Final 
Regional Plan of the said region .” 

By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 

SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक : १ /१/ २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १७ 

अन्वयेची नोटीस 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक :- टिपीएस - १८१६/९९४/ प्र . क्र .५१६/ १६/ नवि- १३ : - याद्वारे 
नोटीस देण्यासत येत आहे की , महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाची 
अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - १८१६/ ९९४/ प्र . क्र . ५१६/ १६/ नवि- १३ दिनांक 
१/ १/ २०१८ द्वारे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 
( महाराष्ट्र अधिनियम १९६६ चा ३७ वा ) मधील कलम १५(१ ) च्या तरतुदीनुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - अ मधील नमूद केलेल्या प्रदेशातील जमिनींचा 
नियोजनबद्ध / समतोल विकास होण्याच्या दृष्टीने संबंधित प्रदेशाची प्रादेशिक 
योजना मंजूर केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख अंतिम प्रादेशिक योजना 
असा करण्यात आला आहे) . 

शासनाने मंजूर केल्याप्रमाणे अंतिम प्रादेशिक योजनेची प्रत लोकांना 
पाहण्यासाठी खालील कार्यालयांमध्ये कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 


१५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


BY THE COMMISSIONER , MUNICIPAL 

CORPORATION . 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 


NANDED - WAGHALA CITY MUNICIPAL 

CORPORATION ,NANDED . 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ महाराष्ट्राचे 

अधिनियमाचे कलम ३७ ) 


[ Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
(Maharashtra Act XXXVII at 1966 ) section 37 ] 


नांदेड शहराची सुधारित विकास योजना शासन निर्णय क्र .टिपीएस 
३२०० / २०४३/ प्र.क्र .१६४( ब )२०००/ नवि - ३० दि .३१ .०१ .२००४ अन्वये भागशः 
मंजूर असून उर्वरित विकास योजना शासन निर्णय क्र .टिपीएस - ३२०० / 
२०४३/प्रक्र १६४/( अ- १) २०००/ नवि - ३० दि . १८.०८ .२००४ अन्वये मंजूर 
असून वेगवेगळ्या भागाची पुर्नप्रसिध्द विकास योजना शासन निर्णय 
क्र .टिपीएस -३२०६/ ४८८ / प्र . क्र . १०४ (ब )/ २००६ / नवि -३० . दि .०३ .०८ . २००६ 
आणि टिपीएस - ३२०६ / ४८८ / प्र . क्र . १०४/ ( ब - १ )/ २००६ / नवि- ३० 
दि .०३ .०८ .२००६ अन्वये मंजूर झालेली आहे. सदरील विकास योजना १५ 
सप्टेंबर २००६ पासून अमलात आली आहे . 


The Revised Development plan of Nanded has been 
partly sanctioned by Government of Maharashtra under urban 
Development Department order No . TPS -3200 /2043 /CR 164 
B /2000 /UD - 30 Dt. 31.01.2004 and remaining part is 
sanctioned by order No. TPS - 3200/ 2043 / CR- 164/ A - 1/ 2000 / 
UD - 30 Dt. 18 .08 .2004 and the excluded part is sanctioned 
by order No .TPS - 3206/ 488 / CR- 104( B ) / 2006 / UD - 30 
dated, 3rd August 2006 and Tps/ 3206/ 488/crl04/ B-1/ 2006 UD 
30 date of 3 Augst 2006 the same as come into force with 
effect from 15th September 2006. 


नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये मौजा नांदेड 
मधील स.नं .९३/ बी / १ तसेच न . भु. क्र . १७८६४/ २ पैकी ८४ आर जागा ईपी 
२१ नुसार सार्वजनिक निमसार्वजनिक वापरासाठी दर्शवलेली आहे . उक्त 
जागेत सार्वजनिक व निमसार्वजनिक वापरा ऐवजी रहिवास वापर करणेसाठी 
मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १९६६ ( यापुढे उक्त अधिनियम असा उल्लेख केलेला ) चे 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याची कार्यवाही करणे 
बाबत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने सर्व साधारण सभा ठराव 
क्र . ३५ दि . २६ मे २०१७ अन्वये ठराव संमत केला आहे . 


In sanctioned Development plan of Nanded , In Mouje 
Nanded Survey No. 93 / B /1 C . T. S. No 17864 / 2 , land 
admeasuring about 84 R is shown in public & semi public 
zone according to E . P 21 . Nanded - Waghala City Municipal 
Corporationin its General Body Resolution No. 35 dated, 26th 
May 2017 have resolved to effect modification to sanctioned 
Revised Development plan , stipulated under section 37 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 , as to 
said land admeasuring about 84 R from public & semipublic 
to Residentilal zone . 


नांदेड शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेमध्ये उक्त फेरबदल 
दर्शविणारा भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ महानगरपालिके च्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत आणि कामकाजाच्या दिवशी ठेवण्यात 
आलेला आहे . 


| A Copy of aforesaid plan showing modification to 
sanctioned Revised Development plan of Nanded is kept 
open in the office of Nanded - Waghala City Municipal 
Corporation for inspection of the public during office hours 
on all working days. 


उक्त फेरबदलाबाबत ज्या व्यक्तींना हरकती / सुचना दाखल करावयाची 
असेल त्यांनी उक्त फेरबदल महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या 
दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत आयुक्त , नांदेड वाघाळा शहर 
महानगपालिका , नांदेड यांचकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . विहित 
मुदतीत प्राप्त झालेल्या सुचना / हरकतीचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे 
अंतीम मंजूरीसाठी सादर करतेवेळी करण्यात येईल . 


Any person desirous of making of any suggestion or 
objection to the aforesaid modification to the sanctioned 
Revised Development Plan of Nanded may submit in writing 
to the Commissioner, Nanded - Waghala City Municipal 
Corporation within a period of one month from the publication 
of this notice in Maharashtra GovernmentGazette . 


Any suggestion / objection so received would be given 
due consideration while submitting the said proposal 
modification for final sanction . 


( मा . आयुक्त यांचे मान्यतेने ) 


Nanded , 17 January 2018 . 


नांदेड , १७ जानेवारी २०१८ . 


दुर्वाचनिय , 

आयुक्त, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड करीता. 


Commissioner, 
Nanded Waghala City 
Municipal Corporation , 

Nanded . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


१५१ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती आर. व्ही . डफरे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थनापन्न राहतील . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर .व्ही . 
डफरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
असते . 

३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , किनवट यांनी पहावा . 
नांदेड , २७ ऑक्टोंबर , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचा :- श्री . आर. व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा ., यांचे पत्र जा .क्र .१४१३ / २०१७, दि .२३/ १०/ २०१७, सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १)/ ८७८१/ २०१७.- श्री . आर .व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा ., यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २६/ १०/ २०१७ व 
२७/ १०/ २०१७ या दोन दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२५ /१०/२०१७ व रजेच्या पुढे दिनांक २८/ १०/ २०१७ व २९ /१०/२०१७ या 
रोजींचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २४/१०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० / १० /२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर.व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. व्ही . 
नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर 
नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांनी पहावा . 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या आस्थापनेवरील 
सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर 
स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर, नायगांव बा . यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड , २४ ऑक्टोंबर , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 
वाचा : - १. श्रीमती एन .एल . गायकवाड , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांचा विनंती अर्ज व सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावर दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांचा पृष्ठांकन क्र ४३९० / २०१७, दिनांक २६ / १० / २०१७ व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब - २( १ )/ ८८५७/ २०१७.- श्रीमती एन. एल . गायकवाड , ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/ १०/ २०१७ व 
२८ / १०/ २०१७ या एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . 
२९ / १०/ २०१७ रोजींची सुट्टी जोडून , दिनांक २६/१०/ २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० / १०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन. एल . गायकवाड , ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर 
स्थनापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एल . 
गायकवाड , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर 
वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिले असत्या . 

६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा. 
नांदेड , २६ ऑक्टोंबर , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश - १, यांजकडून 
वाचा :- १. श्रीमती आर . व्ही . डफरे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचेपत्र जा .क्र .६९०५/ २०१७, दि .११/९ / २०१७, सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

२ . श्रीमती आर .व्ही . डफरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र ७७५१/ २०१७ दि . २४/ १० / २०१७, सोबत 
विहीत नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

आदेश 
क्र . ब - २( १ )/ ८८५८ / २०१७.- श्रीमती आर . व्ही . डफरे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . ४/ ९ / २०१७ ते 
२९ /९/ २०१७ या ( २६) दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेला जोडन दिनांक 
३० /९/ २०१७, १/ १०/ २०१७ व ०२/ १०/ २०१७ रोजींच्या सुट्टीचा फायद्यासह 
मंजूर करण्यात येते . 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , २७ ऑक्टोंबर , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ , यांजकडून 
वाचा :- श्री पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांचे पत्र जा .क्र . १९४३/ २०१७ व सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब - २( १ )/ ८८९३/ २०१७.- श्री पी . बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २७/ १० / २०१७ व २८/ १०/ २०१७ या एकूण 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दि . २९ / १०/ २०१७ रोजींची 
सुट्टी जोडून , दिनांक २६/ १० /२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दिनांक ३०/ १० / २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी रजेच्या शिलकीस अधीन राहुन मंजूर करण्यात 


येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री पी. बी . तौर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न राहतील . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री पी . बी . तौर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
सदरील कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा 
यांनी पहावा . 
नांदेड , २६ ऑक्टोंबर , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


१० 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचा :- श्री जी .ए . घुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव 
यांचे पत्र जा .क्र . ३०१२/ १७ दिनांक २६/१०/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब - २( १ )/ ८८९५/ २०१५ .- श्री जी . ए. घुले, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ३० / १० / २०१७ ते ४/ ११/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दि . २८ /१०/ २०१७ व २९ / १० / २०१७ आणि रजेच्या पुढे दि . ५/११/ २०१७ 
रोजीच्या सुट्टया जोडून , दिनांक २७/ १०/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६/ ११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी .ए . घुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न राहतील . 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जी .ए. घुले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हदगांव यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , हदगांव 
यांनी पहावा . 
नांदेड , २७ ऑक्टोंबर , २०१७ 

एस . आर . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड . 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती ए. आर . नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचा विनंती अर्ज व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 
व त्यावर दिवाणी न्यायालय , व . स्तर , नांदेड यांचा पृष्टांकन क्रमांक 
४३७६/ २०१७, दिनांक २६ / १० / २०१७ . 

आदेश 
क्र .ब - २(१ )/८८९४/ २०१५ .- श्रीमती ए. आर. नागोरी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २३/ १०/ २०१७ व २४/ १०/ २०१७ या एकूण ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . २५/ १०/ २०१७ रोजींची सुट्टी जोडून , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती ए. आर . नागोरी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . आर . 
नागोरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती शिल्पा एस . तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांचे 
पत्र जा .क्र . ८८२९ / २०१७ दिनांक २६/ १०/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश 

आदेश 
क्र .ब - २( १ )/ ८९०१/ २०१७.- श्रीमती शिल्पा एस . तोडकर , जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ३१/ १०/ २०१७ ते ४/ ११/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण (५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दि . ५/ ११/ २०१७ रोजीच्या सुट्टी जोडून , दिनांक ३० / १०/ २०१७ रोजीच्या 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


१५३ 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


वाचा :- श्री व्ही . एस . गायके , जिल्हा न्यायाधीश - १, कंधार यांचे पत्र 
जा .क्र . ११५१/ २०१७ दिनांक ३० / १०/ २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ६ /११/ २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती शिल्पा एस . तोडकर , जिल्हा 
न्यायाधीश - ६, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शिल्पा 
एस . तोडकर , जिल्हा न्यायाधीश – ६, नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

___ जिल्हा न्यायाधीश - ६ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – ५, नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड , २६ ऑक्टोंबर , २०१७ 

सुधीर पी . कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


आदेश 


क्र . ब - २( १)/९०१३/ २०१७.- श्री व्ही . एस . गायके , जिल्हा न्यायाधीश 
१ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २६ / १० / २०१७ रोजीची ( १) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही . एस . गायके , जिल्हा न्यायाधीश 
१, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न राहतील . 


។ X 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री व्ही . एस . 
गायके , जिल्हा न्यायाधीश- १ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री व्ही . के . मांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड यांचे पत्र 
जा .क्र . ८८५४/ २०१७ दिनांक २७/ १० / २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – ५ , नांदेड यांनी पहावा . 


आदेश 


नांदेड , ३१ ऑक्टोंबर , २०१७ 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


क्र . ब - २(१ )/ ८९११/ २०१७.- श्री व्ही . के . मांडे , तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ३० / १०/ २०१७ ते ७/ ११/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ९ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . 
२९/ १०/ २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येते . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री व्ही . के . मांडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
- १, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न राहतील . 


वाचा :- श्री एम . एस . शेख, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांचे पत्र 
जा .क्र . ९९२/ २०१७ दिनांक ३० / १० / २०१७ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री व्ही . के . मांडे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - ४ , नांदेड यांनी पहावा . 


क्र . ब - २( १)/९०१४ / २०१७.- श्री एम . एस . शेख , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ३० / १०/ २०१७ ते १ / ११/ २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 


नांदेड , २८ ऑक्टोंबर , २०१७ 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एम. एस . शेख , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थनापन्न राहतील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एम . एस . 


१५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ : माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 


शेख, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम - ११ ) 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांच्या न्यायालयाचा सदरील 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड यांनी पहावा . 


क्र . २०१७/ उपजि / भूस /पातलसिंका.क्र . ०२/सिआर- ४१ 


नांदेड , ३१ ऑक्टोंबर, २०१७ 


सुधीर पी . कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१५ 


उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय , यांजकडून 


जहिर प्रगटन 
सेनगाव तालुक्यातील मौजे कडोळी येथील जुना सर्वे नं . १४० 
गट क्र . ४०० क्षेत्र ४ हे . ८६ आर ईमान जमीन सरकार जमा करणे बाबत 
मौजे कडोळी ता . सेनगाव येथील मा . जिल्हाधिकारी, हिंगोली येथील 
संचिका क्र ./ २०१७/ जमीन/ कावी - दि . ०६ .०६. २०१७ मौजे कडोळी येथील 
गट क्र . ४०० स .न .१४० क्षेत्र ४ हे . ८६ आर जमीन ही विठ्ठल रुख्मीनी 
देवस्थानची इनाम जमीन असले बाबत गाव नमुना न .३ तसेच जुना गाव 
नमुना नं .९ अन्वये दिसून येत आहे . सदरील जमिनीचा विरासत मंजूर 
नसल्यामुळे सदरची जमीनीची इनाम जप्त असून एक साल लावणी व 
हराशी होत आहे . सन १९५८ - ५९ ते १९६६- ६७ पर्यंत ७/१२ च्या कब्जेदार 
सदरील विठ्ठल मंदीर नोंद आहे व सन १९७२- ७३ ते १९८०-८१ पर्यंतचा 
७ / १२ वर भोगवटादार सदरी श्री विठ्ठल मंदीर नोंद आहे . सदरील 
जमीन देवस्थान ईनाम जप्त आहे . तसे कागदपत्रावरुन दिसून येते . 
सदरील जमिनीबाबत महसूल विभागाकडे बऱ्याच वर्षापासून सन १९५४ - 
५५ पासून कोणीही दावा केला नाही . सबब , सदरील जमीन ही इनाम 
जप्त करुन कायमस्वरुपी सरकार जमा करुन अधिकार अभिलेखात तशी 
नोंद घेणे बाबत वरिष्ठ कार्यालयाने आदेशित केले आहे . त्यानुसार गाव 
मौजे कडोळी येथील गट क्र . ४०० ची इनाम जमीन ४ हे ८६ आर जप्त 
करुन कायमस्वरुपी शासन जमा करुन अधिकारी अभिलेखात नोंद घेणे 
बाबत काही आक्षेप असल्यास हे जाहिर प्रगटन प्रसिद्ध होण्याच्या 
दिनांकापासून ०६ आठवड्यापर्यंत लेखी आक्षेप सक्षम पुराव्यासहीत या 
कार्यालयास समक्ष सादर करावेत . विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या 
आक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

क्र . क्र .२०१७/ उपजि / भूस / पातलसिंका.क्र . ४१ :- ज्याअर्थी, 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण १९ / २०१४/ 
प्र . क्र .७७/ अ- , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 

केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३ ) च्या खंड ( झेड ओ ) 
___ मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 
___ आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक 
प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

___ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये 


सेनगांव , १९ डिसेंबर २०१७ 


स्वाक्षरीत / 
( उमाकांत पारधी) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
अतियात चौकशी अधिकारी, 

सेनगाव . 
ता . सेनगाव जि . हिंगोली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


१५५ 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश. 

लागू नाही. 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती 

लागू नाही . 


दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
तपशिल नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही 
व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही 
व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण 
करणार नाही. परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 
नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट 
देता येईल ; 
___ परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम - २०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम 
असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) 
द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करण्यात असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
पा . त . ल . सिं . का . क्र . २ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 
नांदेड १० जानेवारी २०१८ 


( सुनिल महिंद्रकर ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
पा . त . ल. सिं . का . क्र . २ नांदेड . 


१७ 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांजकडून 

अधिसूचना ( कलम - ११) 


क्र . २०१७/ उपजि / भूस /पातलसिंका.क्र .०२/सिआर - ४२ 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . हस्सापूर तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

हे . आर. मध्ये 
२५ 

० .०३ 


०१ 


एकूण ० .०३ 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ 

___ क्र . क्र .२०१७/ उपजि / भूस / पातलसिंका.क्र .४२ :- ज्याअर्थी, 
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित नुकसान भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण १९ / २०१४/ 
प्र . क्र .७७/ अ- , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ( ३) च्या खंड ( झेड ओ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्रकरीता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल . 
___ आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा 
निर्देश उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ . 
हस्सापूर ता . नांदेड जि . नांदेड बाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभः- पायाभूत सुविधा . 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


१५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावः मौ . वाडी बु. तालुकाः नांदेड जिल्हाः नांदेड 
अ . क्र . __ भूमापन किंवा गट क्र . अंदाजित क्षेत्र 

हे . आर . मध्ये 
०१ 

० .०२ 


एकूण ० . ०२ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- अतिरिक्त भूसंपादन प्रस्ताव पश्चिम वळण रस्ता मौ . 
वाडी बु. ता . नांदेड जि . नांदेड बाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- पायाभूत सुविधा . 


अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 

लागू नाही . 


प्रयोजनसाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे; 
____ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पडणारी कारणे, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम( १) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशिल यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये 
दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
तपशिल नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही 
व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या 
कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही 
व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण 
करणार नाही. परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 
नमूद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट 
देता येईल ; 

परंतू आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे । 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - यांडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम (५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित नुकसान भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम -२०१३ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम 
असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) 
द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करण्यात असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन पातलसिंका क्र .२ नांदेड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामूळे प्रशासक नियुक्ती 

लागू नाही . 


टिप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन 
पा . त . ल. सिं . का .क्र .२ नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 
नांदेड १० जानेवारी २०१८ 


( सुनिल महिंद्रकर ), 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पा .त . ल .सिं . का . क्र .२ नांदेड . 


. 


( 


र 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ -३१ , २०१८: माघ ५-११ , शके १९३९ 


१५७ 


१८ 


शुध्दीपत्रक 
या कार्यालयाची कलम ११ ( १ ) खालील अधिसूचना क्र . २०१६/ भूसंपादन / अर्धापूर/सिआर- ०४ दिनांक २३/११/ २०१६ ही महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागामध्ये दिनांक ५ - ११ जानेवारी २०१७ पान क्र . १४ भाग - १ पुरवणी मध्ये प्रसिध्द झाली आहे . त्यात खालील 
प्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


अनुसूची 


गांव मौ. अर्धापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड 


करिता 


वाचावे 


। 


क्षेत्र हे आर 


गट क्र . 
९२ 


गट क्रमांक 
२४१ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 


। 
। 


२४६ 


। 
। 
। 
। । 


क्षेत्र हे . आर 
० . ०१९ 
१ .०१९ 
१ . ६०९ 
१.९२२ 
० .२६२ 
१. ३३४ 
१ . ७३३ 
० . २२४ 
१ .४२३ 
० . ५०८ 
२ .९२१ 
० . ६४३ 
२ .८८६ 
० . २७९ 


३६ .८३८ 


८२ 
८१ 
१२९ 
१३४ 
१२८ 
१३५ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४८ 


० . ४८१ 


२४७ 
२४८ 
२४९ 
२३४ 
२३५ 
२३३ 
२२८ 
२२९ 
रस्ता 
२१५ 
२१४ 
२१६ 
२१३ 
२१८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 
२२७ 
२२३ 
२०५ 
२०४ 
रस्ता 


। 
। 


० .८९५ 
१ . ४६० 
० .०३२ 
० . ४५९ 
० . २२२ 


० . १७१ 


० . १८४ 


१ .०९५ 


० . २०७ 


२०३ 


१ .२५९ 
० .८१५ 
० . ०८८ 
० . २३६ 
० . २२३ 
० .३५२ 
० .०८९ 
० . ३०५ 


१९९ 
१९७ 
१९६ 
१९५ 
१९४ 
१९२ 
३८२ 


| 
। 
| 


० . ४९१ 


० . ९१६ 
० .८०० 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २५-३१ , २०१८:माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


गट क्र . 


क्षेत्र हे . आर 


गट क्रमांक 


क्षेत्र हे . आर 


३८० 
३७९ 
३९७ 


३९८ 


३९९ 
३६५ 
३६४ 
३६२ 


४०० 


० . ४०० 
० .६३४ 
० .९८३ 
० . ६१३ 
० .४४९ 
० . ००९ 
० .०४९ 
० .०६९ 
१ .८६८ 
१ . ६६१ 
१ . ०९४ 
० . ०२३ 
० . ६५१ 
० . ९८३ 
० . ६८३ 
० . २३६ 
३७ .९६९ 


४३० 


खुली जागा 
४४७ 
४४६ 
४४३ 
४४५ 
रस्ता 
एकूण 


। 
। 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , नांदेड 


१९ 


१ ) 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडून 

आदेश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र .५२ गुरूवार ते बुधवार , डिसेंबर । 
जानेवारी २८ / ३, २०१७/ २०१८ भाग एक औरंगाबाद विभाग पुरवणी 
पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपंचायत फुलंब्री यांचा अहवाल 
दिनांक १९ / ०१/ २०१८ 
नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्र क्रमांक : संकीर्ण 
२०१६/ प्र . क्र . ४६६/ नवि - २० दिनांक २१/ १२/ २०१६ 
महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि पंचायत ( नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० 
मा . राज्य नियुक्त्या आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 
११०१/सिआर २३ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 


आदेश 
क्र .२०१८/ नपाप्र / कावि ६८७ ज्याअर्थी नगरपंचायत फुलंब्री सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१७ नंतर संदर्भ क्र .०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 
सदस्यांच नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन 
अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपंचायत फुलंब्री यांना उक्त वाचा ३ नुसार 
कार्यवाही करून दिनांक १९ / ०१/ २०१८ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 
विशेष सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्याबाबत 
सभेचा इतिवृतांत सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी नवल किशोर राम,जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त 
वाचा क्र .४, ५ व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करते की , 
नगरपंचायत फुलंब्री येथे दिनांक १९/ ०१/ २०१८ रोजी आयोजित विशेष 
सभेत खालील प्रमाणे दर्शविल्यानुसार नगरपंचायतीच्या नावासमोरील 
उमेदवार , उपाध्यक्ष म्हणुन निवडून आले आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य 
नियुक्त करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र 


नगरपंचायतीचे नांव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


फुलंब्री 


श्रीमती मिसाळ इंदुबाई मधुकर 


१. श्री . पालकर चंद्रशेखर मधुकरराव 
२ . श्री . शेख असिफ शेख अशफाक 


औरंगाबाद २२ जानेवारी २०१८ 


( नवल किशोर राम) , 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ :माघ ५- ११ , शके १९३९ १५९ 

पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रवार दिनांक १९ जानेवारी २०१८ : पौष २९ , शके १९३९ 


२० 


जिल्हाधिकारी याजकडून 
वाचा : १. मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे 
पत्र क्र . आदेश क्र . SEC /1095 / Desk.3 दिनांक ७ फेब्रुवारी, १९९५ 

२ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ/ 
मनपा.२०१६/प्र . क्र .४६ / कावि - ५ दिनांक ३१ जानेवारी २०१७ 

३. मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . 
रानिआ/जिपपंस. २०१० /प्र .क्र .९ / कावि- ७ दिनांक . १९ नोव्हेंबर , २०१० व 
रानिआ/ नपा- २०१५/ प्र.क्र . १० / का - ६ दिनांक १० ऑगस्ट २०१५. . 

४ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१९६१ मधील १५-( ब ) १ व ६२ ( अ ) १ 

आदेश 
जा . क्र . २०१७/ सा . प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व. नि .- २०१७ / कावि- २९६. 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ च्या 
संबंधाने निवडणुकीत करण्यांत आलेला निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराचा 
निवडणूक खर्च मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे 


पत्र क्र . आदेश क्र . SEC / 1095/ Desk.3 दिनांक ७ फेब्रुवारी , १९९५ 
नुसार निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्याचे दिनांकापासून ३० दिवसांचे 
आत सादर करणे बंधनकारक आहे . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या अधिनियम , १९६१ मधील १५ - ( ब ) १ व ६२ ( अ ) १ मधील 
तरतुदीनुसार संदर्भ क्र . ३ नुसार वरीलप्रमाणे उमेदवाराचा निवडणूक 
खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांना निरर्ह ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी मा . राज्य निवडणूक आयोगाने विहीत 
केलेल्या रितीने व विहीत केलेल्या मुदतीत उमेदवाराचा निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सादर न केलेल्या उमेदवाराना अधिनियमातील उक्त तरतुदीनुसार 
ती व्यक्ती निरर्ह असल्याचे घोषित करील ; आणि अशी व्यक्ती अशा 
आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधी करिता, जिल्हा परिषद / 
पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किवा जिल्हा परिषद / पंचायत 
समितीचा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह ठरविण्यात 
आल्याचे उमेदवारनिहाय स्वतंत्र आदेश पारीत करण्यात आलेले आहे . 
त्याबाबत उमेदवारनिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा परिषद , औरंगाबाद . जिल्हा औरंगाबाद निवडणूक विभाग उमेदवार 
अ .क्र . | निवडणूक विभाग क्र . नांव | उमेदवाराचे नांव पत्ता 

निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 
१ । २ 

3 
१ ५५ - आडूळ बु . श्रीमती गिरी मनिषा किरण 

२०१७/ सा .प्र./ जि . प. पं. स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
| मु .पुसेगाव पो .दावरवाडी , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( १ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
| ५९ - ढोरकीन श्रीमती निकाळजे गोदावरी शेषराव 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . वाहेगाव , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( २) दि . ८ / ९/ २०१७ 
५९ - ढोरकीन श्रीमती मलपुरे सुमनबाई लक्ष्मण 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
मु . पो . धुपखेडा, ता. पैठण , जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( ३ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
४ । ४९ - वडगांव को . उत्तर पूर्व | साठे अरुणा दत्तात्रय 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
रा . वडगाव कोल्हाटी , ता . जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( ४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
५ ४७ - सावंगी शेजवळ रमेश किसन 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्वनिवड. २०१७/ कावि 
रा . बाळापूर , ता .जि . औरंगाबाद 

२६९/ आदेश क्र .( ५) दि . ८/९ / २०१७ 
६ । ४५ - गोलटगांव | अंबिलढगे तुकाराम विश्राम 

२०१७/ सा . प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड. २०१७ / कावि 
रा . कान्होळ , ता . जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .(६ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
| ४५ - गोलटगांव निकाळजे सिद्धार्थ राहूल 

२०१७ / सा .प्र ./ जि . प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
रा . गोलटगाव , पो . खोदगांव , ता . जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ७) दि . ८ /९/ २०१७ 
८ । ४५ - गोलटगांव भारसाखळे उमेश संपत 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प .पं . स .सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
रा . शेवगाव खोटेगांव , ता . जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .(८ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
३ - गोंदेगांव | श्रीमती राठोड अरुणाबाई विलासचंद्र 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . हनुमंतखेडा, ता . सोयगाव , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ९ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
१० | १३ - करंजखेडा श्रीमती सोनवणे संगिताबाई कैलास 

२०१७/ सा . प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 

२६९/ आदेश क्र .( १० ) दि . ८ /९ / २०१७ 
११ । १३ - करंजखेडा श्रीमती सोनवणे प्रतिभा पवनकुमार 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( ११ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८:माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१२ | १४ - चिंचोली लिं . 


१३ | १९ - देवगांव रं . 


१४ | ३६ - अंबेलोहळ 


१५ । ३८ - वाळूज 


१६ | ४० - शिल्लेगाव 


१७ | ४० - शिल्लेगाव 


श्री . गुंजाळ परसराम भागाजी 

२०१७ / सा .प्र./जि . प.पं. स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( १२) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . सुरासे ललीतकुमार मच्छिंद्र 

२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड.२०१७/ कावि 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( १३) दि . ८ / ९/ २०१७ 
श्री . जाधव भैयासाहेब शेषराव 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . घानेगांव , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( १४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . माने जयकुमार इजाक 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
मु . हनुमतगांव , पो . वाळूज , ता . गंगापूर, जि . औरंगाबाद | २६९/ आदेश क्र .( १५ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती चव्हाण ज्योत्सना प्रदीप 

| २०१७ / सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व निवड . २०१७/ कावि 
मु . वजनापूर , पो . सिद्धनाथ वाडगांव , ता . गंगापूर , २६९ / आदेश क्र .( १६) दि . ८ /९/ २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्रीमती जगताप सुनिताबाई दादासाहेब 

२०१७/ सा . प्र ./ जि . प. पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . गोपालवाडी शिरेसायगांव , ता . गंगापूर , २६९ / आदेश क्र .( १७) दि . ८/९ / २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्री . मनाळ अर्जुन रायभान 

२०१७ / सा . प्र./ जि .प. पं . स. सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
रा . वाहेगांव , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .(१८ ) दि . ८/ ९/२०१७ 
श्रीमती काळे प्रमीला विनोद 

२०१७ / सा .प्र./ जि .प. पं. स . सार्वनिवड . २०१७/ कावि 
रा . जामगांव , पो . रघुनाथ नगर , ता . गंगापूर , २६९ / आदेश क्र .( १९ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्री . जाधव छाबुराव शंकरराव 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . पाल , ता .फुलंब्री, जि . औरंगाबाद 

२६९ / आदेश क्र .( २० ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती तांदळे लताबाई नारायण 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . पो . गणोरी , ता . फुलंब्री, जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( २१ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्री . जाधव रणजितसिंग इंदरसिंग 

२०१७/ सा.प्र./ जि .प.पं . स. सार्व. निवड. २०१७/ कावि 
मु .धोत्रा , पो .पानवडोद , ता .सिल्लोड , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( २२ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्रीमती पाटील जया तुळशीराम 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प .पं . स. सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
मु . पो . अंभई , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( २३ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


१८ | ४१ - नेवरगांव 


१९ । ४२ - जामगाव 


२० 


| २२ - पाल 


२१ | २३ - गणोरी 


२२ | ५ - शिवणा 


२३ 


६ - उंडणगांव 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१, २०१८: माघ ५-११ , शके १९३९ 


१६१ 


पंचायत समिती सोयगांव उमेदवार 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ | ३ - आमखेडा 


श्री . रावळकर दीपक तुकाराम 
मु . आमखेडा, ता .सोयगांव , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती गायकवाड मीराबाई सीताराम 
मु . पो . गोंदेगाव , ता . सोयगांव , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र./ जि . प.पं .स . सार्व निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(१२) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १३) दि . ८/९ / २०१७ 


| ५ - गोंदेगांव 


पंचायत समिती सिल्लोड 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


उमेदवाराचे नांव पत्ता 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक । 


३ । १० - पानवडोद 


४ । १३ - घाटनांद्रा 


५ 


। 


१३ - घाटनांद्रा 


४ 
श्री . जगताप निलेश देविदास 

२०१७ / सा . प्र ./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . शिवना , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ४९ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
श्री . खैरे अरुण धनाजी 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . पो . घाटनांद्रा, ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९/ आदेश क्र .( ५० ) दि . ८ /९/ २०१७ 
श्री . तायडे रामेश्वर सुभाष 

२०१७/ सा .प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . चारनेर, ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९/ आदेश क्र .( ५१) दि . ८/९ /२०१७ 
श्रीमती शेख मुमताजबी मुनीर 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु . पो . डोंगरगांव अन्वी, ता .सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५२) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती भोटकर अनिता मनोहर 

२०१७/ सा. प्र./ जि .प.पं . स. सार्वनिवड.२०१७ / कावि 
मु .माडणा, पो . उंडणगांव , ता .सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५३ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
श्री . तायडे संभाजी कडुबा 

२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . अंधारी , ता . सिल्लोड , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ५४) दि . ८ / ९/ २०१७ 


६ | १५ - पालोद 


७ । १६ - हट्टी 


१९ - अंधारी 


पंचायत समिती कन्नड 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ. क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


९ । २५ - करंजखेडा 


१० | २५ - करंजखेडा 


११ | २५ - करंजखेडा 


१२ | २५ - करंजखेडा 


श्री . उघडे नवसा विश्वनाथ 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . माळी कौसाबाई ओंकार 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती सोनवणे ताराबाई उत्तमराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती सोनवणे नानुबाई सखाराम 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती लोखंडे बबिताबाई गंगाराम 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . पवार दिलीप बाळू 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . पवार साहेबराव बाळा 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( १५ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७ / सा . प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १६ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १७ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १८ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./जि . प.पं . स. सार्व निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १९ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २० ) दि . ८/९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २१ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


१३ | २६ - घाटशेंद्रा 


१४ | २७ - चिंचोली लिं . 


१५ | २७ - चिंचोली लिं . 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५- ३१ , २०१८ : माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२७ - चिंचोली लिं . 


श्री . सोन्ने दीपक विठ्ठल 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती थोरात सविता किशोर 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 


१७ | 


२८ - नाचनवेल 


१८ | २८ - नाचनवेल 


२८ - नाचनवेल 


२९ - पिशोर 


२०१७ / सा .प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २२ ) दि . ८/९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २३) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २४ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७ / सा .प्र./ जि .प.पं .स. सार्व निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २५ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स . सार्व निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २६ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २७ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७ / सा . प्र ./ जि .प . पं. स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( २८ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( २९ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३० ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(३१ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


श्रीमती धुमाळ चंद्रकलाबाई आप्पाराव 
ता . कन्नड, जि . औरंगाबाद 
श्रीमती भोसले हिराबाई भाऊसाहेब 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . सचिन प्रभाकर निकम 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . लोखंडे रवींद्र नरसिंग 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती चव्हाण शालिनीबाई योगेशराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . घुले रामदास वाल्मीक 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्री . पवार तातेराव विठ्ठलराव 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती चव्हाण सुलाबाई रोहिदास 
ता . कन्नड , जि . औरंगाबाद 


२१ | ३० - निंभोरा 


३२ - चिकलठाण 


३४ - चापानेर 


२४ | ३४ - चापानेर 


२५ | ३५ - जेहूर 


पंचायत समिती फुलंब्री 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ . क्र निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव| 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


३९ - बाबरा 


श्री . आव्हाड विठ्ठल दादाराव 
मु .निधोना, ता .फुलंब्री, जि . औरंगाबाद 
श्रीमती शेख तस्लिमाबी सलीम 
मु . पो . धामणगांव , ता . फुलंब्री, जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र./जि . प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( १४ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७ / सा . प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४८ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


२७ | ४३ - जातेगांव 


पंचायत समिती खुलताबाद 


अ .क्र 


निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


उमेदवाराचे नांव पत्ता 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


४ 


निरंक 


निरंक 


निरंक 


पंचायत समिती वैजापूर 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र 


निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


५४ - पोखरी 


श्रीमती सूर्यवंशी हिराबाई नानासाहेब 

२०१७ / सा .प्र./जि .प . पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु .मनोली, पो .मनेगाव , ता. वैजापूर , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ४४ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
श्रीमती त्रिभुवन सोनाली अंतिलाल 

२०१७/ सा . प्र./ जि .प. पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
मु . पो . जानेफळ, ता . वैजापूर , जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( ४५ ) दि . ८ /९ / २०१७ 


५८ - खंडाळा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५ - ३१ , २०१८ :माघ ५-११ , शके १९३९ 


१६३ 


३० | ५८ - खंडाळा 


श्रीमती बोर्डे पदमाबाई रामदास 
मु . पो . खंडाळा , ता . वैजापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती भराडे मंदाबाई सीताराम 
मु . पो . बाजाठाण , ता . वैजापूर , जि . औरंगाबाद 


२०१७ / सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड . २०१७/ कावि 

२६९/ आदेश क्र .( ४६ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७ / कावि 

२६९ / आदेश क्र .( ४७) दि . ८ /९/ २०१७ 


३१ । ६८ - नागमठाण 


पंचायत समिती गंगापूर 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


३२ | ६९ - माळीवाडगाव 


२०१७/ सा .प्र./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३२) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३३ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


३३ । ७० - सावंगी 


३४ | ७० - सावंगी 


३५ । ७५ - वाळूज 


७६-लिंबेजळगाव 


३७ 


७८ - घोडेगाव 


श्री . कीर्तीकर लक्ष्मीबाई भाऊसाहेब 
मु . खडक नारळा ता . गंगापूर, जि . औरंगाबाद 
श्री . चंडालिया प्रतीक संजय 
प्लॉट नं . ३७ गणपती मंदीर रोड, लासूर स्टेशन 
ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . बनसोडे तानाजी शंकर 
मु . पो . लासूर स्टेशन , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती साबळे मंदाबाई अशोकराव 
मु . पो . वाळूज , ता .गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती आव्हाड सुशिला सुभाष 
मु .नायगाव पो .वाळूज , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . शिराळे रामनाथ लक्ष्मण 
मु . पो . कनकोरी , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती कु -हाडे ज्योती कैलास 
मु . पो . रांजणगांव पोल , ता .गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . मनाळ ऋषिकेश सोपान 
मु . पो . वाहेगांव , ता . गंगापर , जि . औरंगाबाद 
श्री . जनराव अंबादास भिमाजी 
घर नं . ११४ वरखेड , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्रीमती पल्हारे लताबाई शामराज 
घर नं .२२ महमदपूर , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 
श्री . म्हसरूप पाटील काकासाहेब भिमराज 
मु . पो . अगरवाडगांव , ता . गंगापूर , जि . औरंगाबाद 


३८ । ७९ - शिल्लेगांव 


२०१७/ सा .प्र./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड . २०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( ३४ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३५ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड. २०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(३६ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३७ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ३८ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .(३९ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./जि . प.पं . स .सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९/ आदेश क्र .( ४० ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
| २६९ / आदेश क्र .( ४२ ) दि . ८ / ९ / २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प .पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ४३ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 


८१ - वाहेगांव 


४० । ८१ - वाहेगांव 


४१ । 


८२ - नेवरगांव 


४२ 


८४ - कायगांव 


पंचायत समिती औरंगाबाद 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव | 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


३ 


४३ | 


९७ - वडगांव को उत्तर 


४४ | ८८ - लाडसावंगी 


श्री . गोराडे दयानंद रमेश 
मु .वडगांव को . ता . जि . औरंगाबाद 
श्री . पडूळ प्रमोद अण्णासाहेब 
मु . पो . लाडसावंगी , ता .जि . औरंगाबाद 
श्री . काळे अमोल रमेश 
मु . बजाजनगर , ता . जि . औरंगाबाद 


२०१७/ सा .प्र ./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ५ ) दि . ८ / ९/ २०१७ 
२०१७/ सा . प्र./ जि .प.पं . स . सार्वनिवड . २०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ६ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७ / कावि 
२६९ / आदेश क्र .(७ ) दि . ८ /९/ २०१७ 


४५ / ९८ - वडगांव को पूर्व 


१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २५-३१ , २०१८: माघ ५- ११ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


९८ - वडगांव को पूर्व 


४७ | १०१ - पंढरपूर 


२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं . स. सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ८ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७/ सा .प्र./जि .प.पं . स. सार्व.निवड.२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ९ ) दि . ८ /९ / २०१७ 
२०१७ / सा .प्र./ जि .प.पं. स. सार्वनिवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .(१० ) दि . ८ /९/ २०१७ 
२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
२६९ / आदेश क्र .( ११) दि . ८ /९ / २०१७ 


४८ | 


श्री . नवले रामेश्वर सूर्यकांत 
मु . बजाजनगर , ता .जि . औरंगाबाद 
श्रीमती गिरे निर्मला बबन 
मु .पंढरपूर , ता .जि . औरंगाबाद 
डांगर सोनाली नारायण 
मु .वळदगांव , ता . जि . औरंगाबाद 
श्री . शेख अजीज शफीक 
मु . वडगांव खु . पो . गेवराई , ता . जि . औरंगाबाद 

पंचायत समिती पैठण 
उमेदवाराचे नांव पत्ता 


१०१ - पंढरपूर 


४९ | १०२ - गेवराई ब्रुक बाँड 


अ .क्र . निर्वाचक गणाचे क्र . व नांव 


निरर्ह ठरविणाऱ्या आदेश क्र . व दिनांक 


१ 


५० | ११२ - एकतुनी 


५१ | ११४ - नावगाव 


श्रीमती ढाकणे द्वारकाबाई निवृत्ती 

२०१७/ सा .प्र ./ जि .प.पं. स . सार्वनिवड .२०१७/ कावि 
मु . पो .ब्राम्हणगांव , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .( १ ) दि . ८/ ९/ २०१७ 
श्रीमती शेख सगीराबी हुसेन 

२०१७/ सा. प्र./ जि .प.पं. स . सार्वनिवड.२०१७/ कावि 
घर क्र . १४४ , तुळजापूर पो . नवगाव , ता . पैठण २६९ / आदेश क्र .( २) दि . ८ / ९/ २०१७ 
जि . औरंगाबाद 
श्री . मोडे सचिन बबन 

२०१७/ सा.प्र ./जि .प.पं. स. सार्व निवड .२०१७/ कावि 
मु . तोंडोळी, पो .ढोरकीन , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद २६९ / आदेश क्र .(३ ) दि . ८ /९/ २०१७ 
श्री . प्रधान शिवाजी निवृत्ती 

२०१७/ सा . प्र./ जि . प.पं . स . सार्व.निवड .२०१७/ कावि 
मु .ईमामपूर , पो . रांजणगांव, ता . पैठण , जि . औरंगाबाद | २६९ / आदेश क्र .( ४ ) दि . ८ /९/ २०१७ 


५२ | ११८ - लोहगाव बु. 


५३ | १२० - रांजणगांव खुरी 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


शनिवार दिनांक २० जानेवारी २०१८ : पौष ३० , शके १९३९ 


२१ 

जिल्हाधिकारी नांदेड , यांजकडून 
वाचा : १. महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १६/ १२/ २०१७: पौष २, शके 

__ १९३९ , भाग एक- अ औरंगाबाद विभाग 
२ . मुख्याधिकारी , नगरपरिषद किनवट यांचा अहवाल क्रं .९८/ २०१७ 

दिनांक ०९ / ०१/ २०१८ 
३ . नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांकःसंकीर्ण 

२०१६/प्र.क्र .४६६/ नवि -२० दि . २१ / १२/ २०१६ 
४ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 

१९६५ चे कलम ५१- क( ४ ) 
५ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची 
___ अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० 
६ . मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रं एमएनसी 

११०१/सिआर २३ ,दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 


आदेश 
क्र .२०१८ / नपाप्र / का -१/ टे- ७/सीआर-०१ दिनांक १८/ ०१/ २०१८ .- ज्याअर्थी नगरपरिषद 
किनवट सार्वत्रिक निवडणूक - २०१७ नंतर , संदर्भ क्र .०१ अन्वयेनिवडून आलेल्या अध्यक्ष 
व सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन 
अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद किनवट यांचे अध्यक्षतेखाली उक्त वाचा ३ नूसार 
कार्यवाही करुन दिनांक ०९/ ०१/ २०१८ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण 
सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा तसेच नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्यांबाबत सभेचा इतिवृत्तांत 
मुख्याधिकारी नगरपरिषद किनवट यानी या कार्यालयास सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी अरूण डोंगरे, जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्र .४, ५ व ६ अन्वये 
प्राप्त अधिकारान्वये असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद किनवट येथे दिनांक ०९ /०१ / 
२०१८ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या 
नावासमोर उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियूक्त 
करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव | निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव | नियुक्त नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


किनवट 


नेमानिवार श्रीनिवास किशनराव 


१ . प्रविण इंद्रसिंग राठोड 


नांदेड , १८ जानेवारी २०१८ 


अरुण डोंगरे , 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


